राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मंजूर 
जिल्हा रुग्णालय, पालघर येथे नवीन इमारत 
बांधकाम करणे या कामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/प्र.क्र.१५४/ आरोग्य 35 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल SARA 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ९ ऑगस्ट, 2098 


वाचा - 
१) आयुक्‍त, आरोगय सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राज्य 
आरोग्य सोसायटी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : राआसो/पासुविक/१२८७३-८८१/२०१९ 
दिनांक २१/०५/२०१९ 
प्रस्तावना 
पालघर येथे २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाची इमारत व अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थाने, 


प्रशिक्षण केंद्र, ah हॉस्टेळ, औषध भंडार इत्यादी बांधकामासाठी रु.२०८६२.७६ लक्ष इतक्या 


रकमेच्या प्राथमिक अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 
पालघर येथे २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाची इमारत व अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थाने, 


प्रशिक्षण केंद्र, नर्सिंग हॉस्टेळ, औषध भंडार इत्यादी बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखडे केंद्र 


शासनाच्या IPHS Standard मार्गदर्शक सुचना नुसार उप अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व अधिक्षक अभियंता, 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी सांक्षाकित केले आहे. मुख्य वास्तु शास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य यांनी 


मान्यता दिली आहे. सदर अंदाजपत्रका मध्ये इमारतीच्या बांधकामासह फ्युल गॅस पाईपलाईन, बायो 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य 337 


डायझेस्टर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौर छप्पर, फर्निचर, संरक्षण भिंत व गेट, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा 


व HORRY, अग्नि प्रतिबंधक, अंतर्गत रस्ते, भू-विकास, ड्रेनेज, पार्किंग व वातानुलीत व्यवस्था, 


यंत्रणा इत्यादी बाबीचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मंजूर जिल्हा 


रुग्णालय, पालघर येथे नवीन इमारत बांधकामसाठी रुपये २०८६२.७६ लक्ष एवढ्या रकमेच्या 


अंदाजपत्रक व आराखडयांना पुढील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. 


Name of Work : DPR for Construction of Proposed 200 Bedded Hospital, Staff Quarters & Ancillary 
Infrastructure at Palghar 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms Rs. Per Cost Rs. 
No. (Sqmt./Meter/LumpSum 
etc.) 
Component Total 
Wise 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 | (a)Building proper 
(Built Up Area-Sq.m) 
Built up area for 200 22238.00 27000 | 60,04,26,000 
Bedded Hospital 
Ground Floor/Lower 13931.70 12000 | 16,71,80,400 
Level Parking 
Built up area for type I 3710.13 26450 9,81,32,939 
Staff Quarters 
Built up area for type II 6137.60 26450 | = 16,23,39,520 
Staff Quarters 
Built up area for type HI 2125.60 26450 5,62,22,120 
Staff Quarters 
Built up area for type IV 1284.36 26450 3,39,71,322 
Staff Quarters 
Built up area for type V 655.24 26450 1,73,31,098 
Staff Quarters 
District Hospital 1200.00 26450 3,17,40,000 
Training Centre 
Nursing Hostel 2857.00 26450 7,55,67,650 
Kitchen & CSSD 1450.00 26450 3,83,52,500 
Total B.U.A. 55589.63 Sub Total (a) | 1,28,12,63,549 

(b)Fuel Gas Pipeline | 0.00 | 
(C) Bio Digester 5,00,000 
(d)Rain / Roof Water 20,00,000 
Harvesting 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य 337 


(e)Solar Roof Top (MoU 40,00,000 
to be executed)* 
(f)Ramp For handicaps 4,00,000 
(g)Furniture Rs.5,000/-Per Sqm 7,78,33,000 
22238x70 %=15567 
Sub Total (b+c+d+e+f+g) 8,47,33,000 
2 | Water Supply | 5 % of (a) Sub Total (2) 6,40,63,177 
&Sanitary Works 
3 | Electrification Internal 5 % of (a) 6,40,63,177 
External 6 % of (a) 7,68,75,813 
Fire Fighting 50,00,000 
Arrangements etc. 
Sub Total (3) 14,59,38,990 
Sub Total (A) 1,57,59,98,716 
(B) | Miscellaneous Items 
Compound Wall & Gate 1250.00 8000.00 1,00,00,000 
(Rmt) 
Internal Roads (Rmt) 1200 2500 30,00,000 
Development of Ground LS 15,000 
Parking PO 
Retaining Wall | 
Land Scaping LS 10,00,000 
Soil investigation and Ls 
Detail Land Survey 
CC Drains and C /D LS LS 
Works 
Sub Total (B) 1,40,15,000 
Sub Total (A) (1)+(2)+(3)+(B) 1,59,00,13,716 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
Sr. ITEMS 
1 Undergound Water Tank 10,00,000 
for R /W_ Harvesting 
(Cu.M) 
2 | Water Main Storage, and 50,00,000 
pump house, bore well etc. 
3 | Air Conditioning | si 
4 | Lift | iT 
5 | Oxygen Gas Pipeline 1,80,29,000 
le AB Room, area lighting, 10,00,000 
Pumps, Generator 
7 | CCTV 5,00,000 
Sub Total(c) 2,55,29,000 
Project Cost (P)= (A)+(B)+(C) | 1,61,55,42,716 
(D) | PROVISIONS 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य 337 


(i) Contingencies 4 % on (a) | 5,12,50,542 
(ii) Green Building 5 % on (a) 6,40,63,177 
(iii)GST 12 % on (P) 19,38,65,126 
(iv) Price Escalation 10 % on (P) | 16,15,54,272 
Sub Total (D) 47,07,33,117 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC)(A+B+C+D) | 2,08,62,75,833 
Say Rs. Lakhs 20862.76 
२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शा्तीच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 
अटीव शार्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHIR 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


3) प्रत्यक्ष काम करतवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- 


२०१२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 


मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 


५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र. ६०/इमारती- 


२, दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


६) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राप्त होणा-या निधीतून खर्च 


करण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य 337 


४. हे आदेडहा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, 


परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९११३१०५१५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


qo. 
११. 


Digitally signed by Roshani 


Ro S h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 


I Kadam Patil, C = IN, S = 
D | nN e 5 h Maharashtra, O = 
Government Of 
Kad am Maharashtra, OU = Public 
. Health Department 
Patil Date: 2019.08.09 15:12:17 


+05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ, ठाणे. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, पालघर 

अधिक्षक अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

उप अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. पालघर. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य 337 


१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


